आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 
करीता शासकीय आश्रमशाळांचे बांधकाम 
लेखाश्ीर्ष (४२२५ ११०९ ) या अंतर्गत निधी 
वितरण आदेशा.. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ जून,२०२२ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२. 
२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नागपुर यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.१३.०५.२०२२. 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांचा निधी मागणी प्रस्ताव 
दि.२३.०५.२०२२. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 या आर्थीक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणावरील 
भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१७) 
आश्रमझाळांचे बांधकाम (टिएसपी) (४२२५ ११०९), ५३- मोठी बांधकामे या ळेखाशीर्षाखाळी रु. ४००००.०० लाख 
इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास 
प्रशासकीय विभागास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. त्यानुसार माहे जुन पर्यंतचा खर्च भागविण्यासाठी 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या २१ टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम (टिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ ११०९) या अंतर्गत बाब क्र.५३-मोठी बांधकामे 
या खाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.८४००.०० लाख (अक्षरी रुपये 
चौऱ्याऐंशी कोटी फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक 
बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
Poa | 2 3 ee | 
शि अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ७१ ६९६१.६७ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
२ अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक ३३ १४३८.३३ 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण 1१०४ ८४००.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी सोबत 
जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या एकूण १०४ कामांकरीता रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 


करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय vere परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट असलेल्या 
कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च 
करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या १०४ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची दक्षता 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी ) मंडळ, नाशिक/ नागपुर यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी व वितरीत 
करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपुर 
यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे मार्फत सादर केलेल्या 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित करुन तो 
विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


४. 


&) वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या अटी व adhd पालन 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक ,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२ 


अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२११३६०५१५२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. rosetta 

2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a8746 
3f831a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF 186BB11E72 
52442D, 
serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5EB 
OAODD495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN 
KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.06.09 16:04:54 +05'30" 

(किरण कि.पवार) 

ण 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/नागपुर/अमरावती 

प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, तळोदा/ नंदुरबार/ कळवण/ नाशिक/ राजुर/ शाहापुर/ डहाणू/ जव्हार/नागपुर/ 
घोडेगाव/यावल/सोलापुर/अहेरी/गडचिरोली/'चंद्रपुर/धारणी/ 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे/धुळे/अमरावती/तचंद्रपूर. 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे/नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर 
. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. 


कार्यासन-२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
अ.क्र कामाचे नाव रीत — 
“ie मान्यता किंमत 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
शिश २ ३ शकि आड 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
fa शासकीय आश्रमशाळा हरणबारी ता.सटाणा जि.नाशिक 
मुलींचे 803.48 200,00 
येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम करणे. 
२ | शासकीय आश्रमशाळा भगदरी येथे मुलांचे वसतीगृह शतका ae 
बांधकाम करणे ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार mn 
३ | शासकोय आश्रमशाळा सरी येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे ता 
अक्कलकुवा जि नंदुरबार ८२०.६९ ७०.०० 
अक्कलकुवा जि नंदुरबार 
४ | शासकीय आश्रमशाळा बोरद येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे 
: नंदुरबार r ८२०.६९ ६०.०० 
तळोदा जि नंदुरबार 
५ | शासकोय आश्रमशाळा मुतखेल येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे sues ss 
७0, mere) 
ता. अकोले जि अहमदनगर 
६ । शासकोय आश्रमशाळा खिरविरे येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे 
अकोले अहमदनगर 899.192 300,00 
ता. अकोले जि अहमदनगर 
७ | शासकीय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे वसतीगृह-१ 
प ८९९.०० २४०.०० 
बांधणे ता. अकोले जि अहमदनगर 
८ | शासकीय आश्रमशाळा मुलांचे वसतीगृह २ बां धणे 
शासकीय आश्रमशाळा मवेशी येथे मुलांचे वसतीगृह २ बांधणे वत ग 
ता. अकोले जि अहमदनगर 
९ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा विष्णापुर ता.चोपडा 
जळगांव इमारत बांधकाम करणे १३८९.६४ २००.०० 
जि. येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे 
हि शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा मवेश्ी ता.अकोले 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ ७९८.१० ३००.०० 
कर्मचाऱ्यांकरीता निवासस्थान इमारत बांधकाम करणे 
| १ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा AAS ता.अकोले 
जि.अहमदनगर या शैक्षणिक संकुलामध्ये बहुउद्देशीय हॉल ३६३.५६ ३००.०० 


बांधकाम करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
अ.क्र कामाचे नाव ee करण्यात येत 
a मान्यता किंमत 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
क २ ३ ae 
१२ | शासकौय आदिवासी आश्रमशाळा मवेशी ता.अकोले 
जि.अहमदनगर या शौक्षणिक संकुलामध्ये शासकीय इंग्रजी ८८९.९० ३१५.०० 
माध्यम आश्रमशाळा करीता शालेय इमारत बांधकाम करणे 
१३ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा वडकळंबी ता.नवापुर 
उ मुलींचे ७४६.३४ ८०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१४ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चिरखान ता.शहादा £60.29 ee 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१५ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रामपुर ता.शहादा टा baa 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे न न 
१६ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा ढोंगसागंळी ता.नवापुर 
‘ मुलींचे : 9229.04 ९०.०० 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे (बाब 
१७ | शासकीय आश्रमशाळा असली ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे शती २ 
मुलींचे .0 0,00 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१८ | शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे १२३२४.१६ ९०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
१९ | शासकीय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता.धडगांव जि.नंदुरबार 
गा की रा ६१९.५१ ८०.६७ 
येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे 
२० | शासकोय आश्रमशाळा हातधुई ता.धडगांव जि.नंदुरबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह च इमारत बांधकाम करणे १२३२३१.१८ ९१.०० 
मुलींचे वसतीगृह व शालेय इमारत बांधकाम करणे. 
२१ | शासकीय आश्रमशाळा लोभाणी ता.तळोदा जि.नंदुरबार येथे ees ees wanes 
शालेय इमारत बांधकाम करणे. । न 
२२ | शासकोय आश्रमशाळा माणी ता.सुरगाणा जि.नाशिक येथे 
: : 380.48 ८०.०० 
मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे. 
२३ । शासकीय आश्रमशाळा चणकापुर ता.कळवण जि.नाशिक 
३६९.४८ ८०.०० 


येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह इमारत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
अ.क्र कामाचे नाव अ वी yA 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
१ | २ ३ ; = | 

२४ | शासकोय आश्रमशाळा कोळेवाडी ता.राहुरी 
जि.अहमदनगर येथे मुलींचे वसतीगृह व शालेय इमारत १३४१.६६ ३५०.०० 
बांधकाम करणे. 

२५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कोळदा ता.नवापुर 
जि.नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. १०६४.९७ १००.०० 
(क्षमता १४४) 

२६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा बंधारे ता.नवापुर 
जि.नंदुरबार येथे कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम १०३७.८७ १००.०० 
करणे . 

२७ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा बोरचक ता.नवापुर 
जि.नंदुरबार येथे कर्मचारी व शिक्षक निवासस्थान बांधकाम ८७४.९९ 190,00 
करणे. 

२८ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा धनराट ता. नवापुर se haa 
जि.नंदुरबार येथे शाळेय इमारत बांधकाम करणे. 

२९ | शासकोय आश्रमशाळा सोनखुर्द ता. धडगांव जि. नंदुरबार 
येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) त. य र) 

३० शासकीय आश्रमशाळा वडफळी ता. अक्कलकुवा जि. 

: मुलींचे : १०९८.८६ १००.०० 

नंदुरबार येथे मुलींचे वसतीगृह बांधणे.(क्षमता १४४) 

39 शासकीय आश्रमशाळा बडी ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार eee betes 
येथे मुळांचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 

88 शासकीय आश्रमशाळा चुलवड ता. अक्कलकुवा जि. १०३२.४६ ee 
नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे. (क्षमता १४४) 

३३ । शासकोय आश्रमशाळा असली ता. धडगांव जि. नंदुरबार 
येथे मुलांचे वसतीगृह बांधणे. १०३२.४६ १००.०० 
(क्षमता १४४) 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर झासन 
अ.क्र कामाचे नाव अ वी — 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
१ | २ ३ ae 
३४ | शासकोय आश्रमशाळा शिर्वे ता. तळोदा जि. नंदुरबार येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. १०९०.३२ १००.०० 
(क्षमता १४४) 
३५ | शासकीय आश्रमशाळा गांडोळे ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे 
9 १३८०.७२ १००.०० 
शालेय इमारत बांधणे. 
३६ । शासकोय आश्रमशाळा म्हसगण ता. पेठ जि. नाशिक येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. ११०३.५७ १००.०० 
(क्षमता १४४) 
३७ | शासकीय आश्रमशाळा आसरबारी ता. पेठ जि. नाशिक येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. १०५७.१६ १००.०० 
(क्षमता १४४) 
३८ | शासकीय आश्रमशाळा दहिंदुले ता. सटाणा जि. नाशिक et eas 
येथे शालेय इमारत बांधणे. 
३९ | शासकीय आश्रमशाळा Gade ता. कळवण जि. नाशिक येथे 
मुलींचे वसतीगृह बांधणे. १०४४.१३ १००.०० 
(क्षमता १४४) 
४० । शासकोय आश्रमशाळा चणकापुर ता. कळवण येथे मुलींचे 
वसतीगृह बांधणे. १०९८.२५ १००.०० 
(क्षमता १४४) 
laa एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
गग वरक ३८२६४.७६ ५१४१.६७ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, ठाणे 
ha शासकीय आश्रमशाळा, TOUS A. मोखाडा जि. पालघर 
S सु S x ८७०.६९ ३०.०० 
. ६५९.८९ (सु.प्र.मा. रु.८७०.६९ललक्ष) 
२ | शासकीय आश्रमशाळा, गुहीर ता. वाडा जि. पालघर 
% सु 7 x (908 .wd १०.०० 
.४०६.५९ (GHAI. ७०९.४८ लक्ष) 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
अ.क्र कामाचे नाव abla करण्यात येत 
ae: मान्यता किंमत 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
ea 2 3 ae 
३ | शासकीय आश्रमशाळा मेंढवण ,ता. जि. UIST १२९८.८८ १५०.०० 
४ शासकीय आश्रमशाळा आंबेसरी ता. डहाणू, जि. पालघर ९९४.५३ २५.०० 
५ । शासकीय आश्रमशाळा Hoy ,ता. वाडा जि. पालघर रती ae 
मुलींचे .४० 0,00 
(शालेय व मुलींचे वसतीगृह इमारत). : 
६ । शासकीय आश्रमशाळा AS ,ता. मुरबाड जि. ठाणे (शालेय क a 
.(90 ere) 
इमारत). ; 
७ । शासकीय आश्रमशाळा सायवन,ता. डहाणू जि. पालघर 
इमारत §33.¢8 २५.०० 
(शालेय ). 
८ । शासकीय आश्रमशाळा CH , ता. शहापूर जि. ठाणे (शालेय 
eae ८२९.६८ १००.०० 
), 
९ | शासकीय आश्रमशाळा कोठारे , ता. शहापूर जि. ठाणे 
इंगारत ८२९.६८ २५.०० 
(शालेय ). 
णं शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पडघा) , ता. भिवंडी जि. ठाणे 
इमारत ८३९.६८ ५०.०० 
(शालेय ). 
aa १ | शासकीय आश्रमशाळा तवा येथे आदिवासी मुलींचे 
वसतिगृहाचे बांधकाम करणे asa २९८९.९२ 400,00 
वसतिगृहाचे बांधकाम करणे. ता. डहाणू जि. । 
१२ | शासकीय आश्रमशाळा, आमगाव ता. वाडा जि. पालघर १४८९.४३ १३०.०० 
१३ | शासकीय आश्रम सासणे येथील मुलींचे वसतिगृह बांधकाम 
करणे ११५५.६८ ६०.०० 
करणे . 
१४ । शासकीय आश्रमशाळा पिसे (पढघा) मुलींचे वसतिगृह बांधणे eee ee 
ता.भिवंडी जी. ठाणे. । न 
१५ | शासकीय आश्रमशाळा पेंढारघोळ मुलींचे वसतिगृह बांधणे 
शहापूर जी ११५३.११ १००.०० 
ता. शहापूर जी. ठाणे . 
१६ । शासकीय आश्रमशाळा, ओझर ता. जव्हार जि. पालघर ६६३.३६ २५.०० 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय करण्यात येत 
ae मान्यता किंमत 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
a 2 3 शकि आळ 
१७ शासकीय आश्रमशाळा, गारगाव ता. वाडा जि. पालघर ५३७.१३ २५.०० 
१८ । शासकीय आश्रमशाळा चिखलगाव ता. खेड, जि.पुणे. ९१७.३८ २००.०० 
१९ | शासकीय आश्रमशाळा भिनार ता. भिवंडी जि. ठाणे येथे ee ig 
मुलींचे . 0,00 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे . ग 
२० | शासकोय आश्रमशाळा सुसरवाडी ता. शहापूर जि. ठाणे येथे 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे १३१९.३६ ५०.०० 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे 
२१ | शासकीय आश्रमशाळा पाथरज ता. कर्जत जि. रायगड येथे 
इमारत बांधकाम करणे 9938.20 400,00 
शालेय इमारत बांधकाम करणे . 
२२ | शासकीय आश्रमशाळा पीगळज ता. कर्जत जि. रायगड येथे वदरिधी 
मुलींचे टा . 0,00 
मुलींचे वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे . 6 
२३ | शासकोय आश्रमशाळा बुधावली ता. वाडा जि. पालघर येथे 
: 4029.00 २५.०० 
शालेय इमारत बांधकाम करणे 
२४ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा घानवळ ता. मोखाडा येथे 
i 9099.00 24,00 
झालेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 
२५ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा तवा ता. डहाणू जि. 
र १०७५.०० २५.०० 
पालघर येथे शाळेय इमारतीचे बांधकाम करणे 
२६ | शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा एंबुर ता. जि. पालघर येथे 
é १०८५.०० २५.०० 
शाळेय इमारतीचे बांधकाम करणे. 
२७ । शासकोय माध्यमिक आश्रमशाळा रणकोळ ता.डहाणू जि. ey : 
रुपांतरीत : 0,00 
UGA या झाळेचे आदर्श शाळेमधे रुपांतरीत करणे. 
२८ |। गोंदे ता. मोखाडा जि. पालघर येथील शासकीय आदिवासी rer f 
रुपांतरीत १७१. 0,00 
आश्रमशाळेचे Beat आश्रमशाळेत रुपांतरीत करणे. 
२९ | शिरोळ ता. शहापूर जि. ठाणे येथील शासकीय आदिवासी 
५५९.१४ १०.०० 


आश्रमशाळेचे Beat शाळेत रुपांतरीत करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय क 
ce मान्यता किंमत 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
a 2 3 ae 
३० | राजपूर ता. आंबेगाव जि. पुणे येथील शासकीय आदिवासी ee nase: 
आश्रमशाळेचे Beat शाळेत रुपांतरीत करणे. me 
३१ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोठारे येथे १०० 
मुलींसाठी वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहापूर जि. ८३७.०० १५.०० 
ठाणे. 
३१ | एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
३०१०७.११ १८२०.०० 
विभाग, ठाणे 
ha अ) एकुण अधिक्षक अभियंता,नाशिक ६८३७१.८७ ६९६१.६७ 
सार्व.बांधकाम (आदिवासी) मंडळ 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, अमरावती 
| शासकीय आश्रमशाळा खारी ता.धारणी जि.अमरावती ers ase 
येथील मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. न न 
2 । कोरता ता.उमरेखेड जि.यवतमाळ Ate झछासकीय ह कला 
आदिवासी आश्रमशाळेचे Beat शाळेत रुपांतरीत करणे. | । 
3 | कोथळी ता.बारशी टाकळी जि.अकोला येथीळ शासकीय er 608 
आदिवासी आश्रमशाळेचे Beat शाळेत रुपांतरीत करणे. | न 
४ |। गोटेवाडी ता.कळमनूरी जि.नांदेड येथील शासकीय ee " 
रुपांतरीत : ere) 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्शा शाळेत रुपांतरीत करणे. : 
५ | दुधड ता.हिमायतनगर जि.हिंगोळी येथील शासकीय eee : 
रुपांतरीत क 0,00 
आदिवासी आश्रमशाळेचे seat शाळेत रुपांतरीत करणे. 4 
& | cacdt ता.धारणी जि.अमरावती येथील शासकीय आदिवासी नकात da 
रुपांतरीत : mere) 
आश्रमझाळेचे Beat Mod रुपांतरीत करणे. : 
७ । बोटोणी ता.मारेगाव जि.यवतमाळ येथीळ शासकीय 
329.02 80.00 


आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्शा शाळेत रुपांतरीत करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
अ.क्र कामाचे नाव ae a 
“re मान्यता किंमत 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
[| 2 3 शाा| 
८ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह टेंबली व सुसद्रा ता.धारणी 
aqaeracht ३२१.८८ ४५.०० 
जि.अमरावती. 
९ | सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह टेंब्रुसोडा ता.चिखलदरा 
३०२.२८ ४०.०० 
जि.अमरावती. 
ह्म सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह किनवट ता.किनवट जि.नांदेड. ३४९.५४ ३५.०० 
me १ | सेमी मध्येवती स्वयंपाक गृह साखरणी ता.किनवट पाती si 
नांदेड , ere) 
जि.नांदेड. 
१२ | अमरावती प्रशासकीय विभागातीळ शासकीय 
आश्रमशाळांना संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे (उर्वरीत २७२.८२ २२०.३३ 
कामे). 
१२ | एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) र ve 
विभाग, अमरावती * ; 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर 
षि शासकीय आश्रमशाळा खमनचेरु ता.अहेरी जि.गडचिरोली 
संकुलाचे र १०८०.,०० 09.०० 
येथील आश्रमशाळा संकुलाचे बांधकाम. 
२ | सिरोंचा जि.गडचिरोळी येथील शासकीय आश्रमशाळे 
मुलांचे : 990% .00 400,00 
करीता मुलांचे वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 
३ | सिरोंचा जि.गडचिरोळी येथील शासकीय आश्रमशाळे 
मुलींचे भे १११८.०० १००.०० 
करीता मुलींचे वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 
8 ।शासकीय आश्रमशाळा  हालेवारा  ता.एटापल्ली 
मुलांचे १०८०.०० ५०.०० 
जि.गडचिरोली मुलांचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. 
५ | पोटेगांव तह.जि.गडचिरोली येथील शासकीय आश्रमशाळे 
१०७५.०० १२.०० 


करीता मुलांचे वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर झासन 
अ.क्र कामाचे नाव अ वी — 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
a 2 3 aa 
६ | पोटेगांव तह.जि.गडचिरोली येथील शासकीय आश्रमशाळे 
करीता मुलींचे वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम करणे. as ae 
9 | कोरची ता.कोरची जि.गडचिरोळी येथीळ शासकीय 
आश्रमशाळे करीता मुलांचे वसतिगृहाचे इमारत बांधकाम १०८४.०० ५०.०० 
करणे. 
८ | मुलचेरा येथे आश्रमशाळा संकुल बांधकाम करणे ता.मुलचेरा 
जि.गडचिरोली ग च 
९ । शासकीय आश्रमशाळा जिमलगट्टा ता.अहेरी जि.गडचिरोली 
मुलींचे वसतिगृह इमारात बांधकाम करणे (0४३.१६ १०.०० 
येथे मुलींचे वसतिगृह इमारात बांधकाम करणे. 
i शासकीय आश्रमशाळा पेरमीली ता.अहेरी जि.गडचिरोली 
येथे मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. sien So 
7 शासकीय आश्रमशाळा  हालेवारा  ता.एटापल्ली 
जि.गडचिरोळी येथे शालेय इमारत (पहिला व दूसर) ३७९.६१ २००.०० 
मजला बांधकाम करणे. 
१२ । शासकीय आश्रमशाळा  जारावंडी ता.एटापल्ली 
जि.गडचिरोली मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे डा मो 
१३ | शासकीय आश्रमशाळा खमनचेरु ता.अहेरी जि.गडचिरोली aes ue 
येथे १ ते १२ करीता शाळा इमारत बांधकाम करणे. 
१४ । नागपुर प्रशासकीय विभागात शासकीय आदिवासी 
आश्रमशाळांना संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे (उर्वरीत ११३.०० ११३.०० 
कामे) . 
१५ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा caster येथिल मुलांचे 
9990.00 ०६.०० 


वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे ता.अहेरी जि.गडचिरोली. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६,दि.०९ जून,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


सदर शासन 
अ.क्र कामाचे नाव Ral asl 
असलेला निधी 
(रु.लाखात) 
१ | २ ३ PB 
१६ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा जांबिया येथे (वर्ग १ ते १२ 
करिता) शाळेय इमारत बांधकाम करणे ता.एट्टापल्ली १३००.०० ०७.०० 
जि.गडचिरोली. 
१७ | शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा रेगडी येथिल मुलांचे 
वसतीगृह इमारत बांधकाम करणे ता.चार्मोशी १२००.०० १०.०० 
जि.गडचिरोली . 
१८ | बेलदा ता.रामटेक जि.नागपूर येथील शासकीय आदिवासी 
आश्रमझाळेचे आदर्श झाळेत रुपांतरीत करणे. marae ae 
१९ | बोरगाव बाजार ता.देवरी जि.गोंदिया येथील शासकीय रा 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे. ह दो ee 
२० | SSA ता.एट्टापल्ली जि.गडचिरोळी येथील शासकीय or jee 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतर करणे. 
२१ | झिंगानुर ता.सिरोचा जि.गडचिरोली येथील शासकीय 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे. oe we 
२१ | एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
चंद्रपुर २०४०१.३८ ७९८.०० 
विभाग, चंद्रपुर 
३३ ब) अधिक्षक अभियंता, नागपुर 
सार्व.बांधकाम (आदिवासी )मंडळ क्यो, TENE RS 
पिं एकुण 
एकुण ४२२५ ११०९ ओ--ब) ९४१७०.७३ ८४००.०० 
KISANRAO / धवन 
PAWAR Sonatas casa 


Date: 2022.06.09 16:05:20 +05'30' 


पृष्ठ १३ पैकी 93 


